उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२३३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ जुन २०२० 


वाचा- १) शासन निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दि.२९.५.२०२० 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दि.२३.६.२०२० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग वाटप अधिसूचना दि.२८.४.२०१५, 
दि.१६.७.२०१५, दि.१५.६.२०१७ व दि.१९.७.२०१७ 
शासन आदेठ- 
मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावरील 3 
अधिकाऱ्यांना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावर संदर्भाधीन क्र. १ वरील दि.२९.५.२०२० 
आणि क्र. २ वरील दि.२३.६.२०२० चे शासन निर्णयान्वये पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार पदोन्नत अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिका-याचे नाव महसूली विभाग पदस्थापना 

शि श्री. ज्ञानेश्वर एकनाथ fees अमरावती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
वाशिम 

" श्री. महेंद्र रघुनाथ पाटील ।कोकण-२ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई 
(पश्चिम) 

र श्री. अनिल MARTA अहेर | कोकण-२ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई 
(पुर्व 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग वाटप अधिसूचना 
दि.२८.४.२०१५, दि.१६.७.२०१५, दि.१५.६.२०१७ व दि.१९.७.२०१७ मधील तरतुदीनुसार 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 

३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून, तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


PRIA Bear क्रमांक: एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२३३/परि-४, दि.२९.६.२०२० 


8. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२९११५४५२२१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७9. 
८. 
र्‌. 


KADAM 
DATTATRAY « 
HANMANT 


(4.8. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


108093 


8705 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्त 


कार्यालयामार्फत) 


. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयामार्फत) 

संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११.निवडनस्ती/परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


